महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२३/प्र.क्र.१०४/का-१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ : १. नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४८/का.१४२६, दि.०३.०२.२०२१. 
२. नियोजन विभाग, शासन BRST क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४८/का.१४२६, दि.०४.०५.२०२२. 
३. शासन आदेश क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.१३.०४.२०२३. 


आदेशा 


श्री.स्वप्निल यशवंतराव कापडणीस, उप सचिव यांची, मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन 
मंडळ या कार्यालयामध्ये संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये विशेष कार्य अधिकारी या पदावर व संदर्भ 
क्र.२ येथील आदेशान्वये खाजगी सचिव या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली. 
२. संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये, श्री.कापडणीस यांना उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात 
आलेली आहे. या प्रपत्र बढतीच्या अनुषंगाने मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ यांच्या 
कार्यालयातील खाजगी सचिव हे पद उप सचिव दर्जामध्ये, श्री.कापडणीस सदर पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत श्रेणीउन्नत करण्यात आले आहे. 
३. आता श्री.कापडणीस यांना, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ या कार्यालयातील 
खाजगी सचिव या पदावरून दि.२२.०८.२०२३ FA) रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यास्तव, 
श्री.कापडणीस यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागातील उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
४. श्री.कापडणीस, उप सचिव यांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
५. श्री.कापडणीस यांचा दि.२३.०८.२०२३ (म.पू) ते या आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा 
म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (एफ) (दोन) नुसार सक्‍तीचा 
प्रतीक्षाधीन कालावधी म्हणून नियमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८३११५५१२७६१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b 


B A B U R AO 6294941 défa6ffe12c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


rialNumber=174004518DCF8ACA2F592BOE3DB67 


MANE = 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः SAW १३२३/प्र.क्र.१०४/का-१४ 


३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स. (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामागार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स./प्र.स., शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग /उद्योग, ऊर्जा व कामागार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 

८. श्री.स्वप्निळ य. कापडणीस, उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


